सन २०२१-२२ आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत रस्ते दुरुस्ती/ सुधारणा 
(राज्य स्तर) योजनेंतर्गत निधी वितरण 
लेखाशीर्ष- (३०५४ २७२२). 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ मार्च,२०२२ 


वाचा - 

१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३दि.२४.०६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१ 

२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय, समक्रमांक दि.०२.११.२०२१ 

३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.जिरस्ते १२२१/प्र.क्र.9३/का-५. 
प्रस्तावना 

सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष ३०५४- मार्ग व पुल, (०४)- जिल्हा व 
इतर मार्ग, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१ )-जनजाति क्षेत्रांतर्गत योजना, (०१) (०६) (राज्य स्तर योजना ) 
(कार्यक्रम खर्च ), (३०५४ २७२२) , २७- लहान बांधकामे याखाली रु. १००००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत 
आहे. यापुर्वी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये रु.१५०२.८२ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला 
आहे. आता संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी मागणीनुसार निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदांमार्फत आदिवासी क्षेत्रातील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त रस्ते 


दुरुस्ती/ सुधारणांच्या भौतिकदृष्टया १०० टक्के पुर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील एकुण ४७ कामांकरीता रकाना ४ 
नुसार एकूण रु. ६१०.८२ लाख (अक्षरी रुपये सहा कोटी दहा लाख ब्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी पुढील 
तक्त्याप्रमाणे संबंधित नियंत्रक अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना (BEAMS) 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
चिन २ ३ ae चा 
aa मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,पालघर २५ ३१३.८५ 
२ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,गोदिया १२ १९२.०० 
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,ठाणे 8 ४५.०० 
४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,नाशिक नि ५९.९७ 
एकुण 1 ४७ | ६१०.८२ 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/का-६ 


२. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


3. 
v. 


१) 


सदर वितरीत निधीतुन भौतिकदृष्टया पुर्ण असलेल्या व प्रगतीपथावरील प्रलंबित दायित्व असलेल्या सोबतच्या 
यादीतील ४७ कामांवरच व प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच निधी खर्च करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांनी घ्यावी. 

सोबतच्या यादीत नमुद केल्याप्रमाणे कामनिहाय निधी खर्च करण्यात यावा, यामध्ये कोणत्याही प्रकारे बदल 
करण्यात येऊ नयेत. तसेच सदरची कामे इतर कोणत्याही योजनेमधुन मंजुर नसल्याची अथवा सदर कामांची 
द्विरुक्ती होत नसल्याची संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 

संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी सदरची तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.टिएसपी- 
१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५ दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील 
कामांवरच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच सदरची तरतूद खर्च करतांना शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र.टिएसपी- 
२००३/प्र.क्र.१०१/का-६, दिनांक २६ जुले, २००४ व टिएसपी-२००५/प्र.क्र.५९/का-६, दिनांक १० नोव्हेंबर, 
२००५ मधील अटींचे कटाक्षाने पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयातील विहित केलेल्या अटी व aid पालन 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या सदरच्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा लेखाशिर्षनिहाय 
/उप लेखाशिर्षनिहाय अहवाल संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी विकास विभागास यांना सादर 
करावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१८२८४५१५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod 
st=Mal 


2.5.4.20=f05a6913f9dee 1 f453c9a 1c5a89d8c4897737 ba8e4ac0edf3 
f2c6e69e25f4108, 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD 1E334FAC78848F BF7F7613, 
serialINumber=CA98EFAC3 17508AB9B5820B47955BC 1BABB173F2 
0D25ABD816ED91A9B6B0F16C, RAVINDRA D AUTE 
Date: 2022.03.21 13:08:49 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 


६) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
७ अपर आयुकत, आदिवासी विकास,ठाणे/नाशिक/नागपुर 

८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर/ ठाणे/ गोंदिया/ नाशिक. 

९) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , डहाणु / जव्हार/ शहापुर /कळवण / नाशिक/देवरी. 
qo) कार्यासन अर्थ-१९/व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) कार्यासन-५ , आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१२) निवड नस्ती कार्यासन -६(अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि. १६/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रुपये लाखात) 
naar किंमत निधी वितरण 
अ.क्र बांधकामाचे नांव war. किंमत 
प्रस्तावित 
चि. २ 3 ae 
जिल्हा पालघर 

दाभलोण ते साखळीपाडा अंतर्गत रस्ता खडीकरण व 

षि बरव कण aroren. frureree १०.०० ९.०० 
डांबरीकरण करणे ता. , जि.पालघर. 
न्याहाळे बु., पिंपरपाडा अंतर्गत रस्ता सिमेंट कॉक्रेट करणे 

२ १०.०० ९.०० 
ता.जव्हार, जि.पालघर. 

३ | झापते चिंचवाडी रस्ता तयार करणे ता.जव्हार २५.०० २.५० 
वसा कुंभारपाडा येथे कृष्णा हाडळ यांच्या घरापासुन ते 

४ | मधु भेरकर, प्रा.आ.केंद्र, वसा पर्यंत अंतर्गत रस्त्याचे १०.०० ९.०० 
बांधकाम करणे कि.मी.१.५ ता.तलासरी, जि.पालघर. 
घिमणीया रिंजडपाडा अंतर्गत रस्ता तयार करणे 

4 १६.०० १४.४० 
ता.तलासरी 
केव धोदेडेपाडा अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.विक्रमगड, 

द कका १०.०० ९.०० 
जि. र्‌. 
कुंजपाडा गावठण अंतर्गत रस्ता खडीकरण व 

9 डांबरीकरण २०.०० १८.०० 
डांबरीकरण करणे ता.विक्रमगड, जि.पालघर. 
सवादे नगडेपाडा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण 

८ २०.०० १८.०० 
करणे 

९ । मेढी कराचीपाडा मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे २०.०० १.७० 

१० | ० | गडदे वालापुर मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे २०.०० ३.३० 
प्रजिमा १७ शेवता ते वालापुर मजबुतीकरण व 

हं डांबरीकरण करणे २०.०० १.६५ 
डांबरीकरण करणे 

१२ | जांबुगांव वाघमारा पाडा रस्ता तयार करणे ता.डहाणु २०.०० १८.०० 
अस्वाली जलवाई पाडा ते तलासरी तालुका हद्य पर्यंतचा 

१३ २०.०० १८.०० 
रस्ता तयार करणे ता.डहाणु 

१४ ।बोर्डी मरवड रस्ता तयार करणे ता.डहाणु २०.०० १८.०० 

१५ । निकणे देसकपाडा रस्ता तयार करणे ता.डहाणु २०.०० १८.०० 
गांगणगाव पाटीलपाडा ते खोरीपाडा ते खोरीपाडा रस्ता 

१६ त वोरा १८.०० १६.२० 
तयार करणे ता डहाणू 
तेलीवडे पाडा ते खरीवलीगांव (बागुल) अंतर्गत रस्ता 

१७ ३५.०० ३१.५० 


तयार करणे ता.वाडा 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२ /का-६,दि. १६/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रुपये लाखात) 
दवकास रॉ किंमत निधी वितरण 
अ.क्र बांधकामाचे नांव प्र.मा. किंमत 
प्रस्तावित 
|» ही). २ ३ hoe 
१८ । तिकसे पिंपरोली रस्ता तयार करणे ता.वाडा ३१.०० २.४० 
१९ | कापरी पाडा ते तिळसे रस्ता तयार करणे ता.वाडा ३१.०० २.४० 
HICH मेहेतावाडी Gala जि.प.शाळेकडे जाणारा 
२० ता त वरा a १५.०० १३.५० 
अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.जि. 
बाहडोली पाटील आळी पासुन ते स्मश्ञानभूमी पर्यंत रस्ता 
२१ कोळी वीरा करता लय ३१.०० २७.९० 
क्रॉक्रीटीकरण करणे ता. 
कुडूस कंचाड मेन रस्ता पासुन खानिवली मोहनेपाडा 
२२ वत : १०.०० ९.०० 
अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.वाडा, जि.पालघर. 
१ वरोती मुख्य रस्ता ते पाटीलपाडा अंतर्गत रस्ता ae ac 
— १.०० .५० 
खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.डहाणू, जि.पालघर. 
निकणे मुख्यरस्ता ते देसकपाडा रस्ता तयार करणे 
२४ १५.०० २.९० 
ता.डहाणु 
नागनाथ पलाटपाडा आंबिस्ते खानिवली पळाटपाडा 
२५ ३०.०० २७.०० 
रस्ता तयार करणे ता.वाडा 
२५ एकुण पालघर जिल्हा ४९२.०० ३१३.८५ 
जिल्हा नाशिक 
दि जोरण ते रानमळा डोंगरेज किमी ३/०० ते ४/०० ‘ sibs 
0,00 : 
ता.बागलाण ग्रा.मा.१७५ 
: इजिमा ९७ ते तिळवण रस्ता सुधारणा करणे कि.मी ०/०० ; ae 
0,00 प 
ते १/०० ता.बागलाण ग्रामा १८२ 
३ | नाचलोंढी ते चिंचपाडा रस्ता करणे ता.पेठ १५.०० १२.०० 
भावलीवाडी फाटा ते आगणवाडी रस्ता सुधारणा करणे 4 a 
0,00 . 
किमी ०/०० ते 2/00 ग्रामा ७४ 
हु आंबानेर ते राजपाडा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा किमी ee aaa 
* | ofoo ते १/०० ता.दिंडोरी = 
निगडोळ ते वाघाड रस्ता सुधारणा HRT AT AT fer FY 
& १५.०० १३.५० 


०/०० ते १/०० ता दिंडोरी 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१२/का-६,दि. १६/०३/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रुपये लाखात) 
मालम हा किंमत निधी वितरण 
अ.क्र बांधकामाचे नांव प्र.मा. किंमत 
प्रस्तावित 
। शै | २ ३ | छे 
& एकुण नाशिक जिल्हा ७५.०० ५९.९७ 
जिल्हा ठाणे 
4 | वेळुक जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०.०० ९.०० 
२ | टोकावडे जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०.०० ९.०० 
३ | हेदवणे जोडरस्ता तयार करणे ता.मुरबाड १०.०० ९.०० 
गी खातिवली आदिवासी कातकरीवाडी जोडरस्ता तयार व म 
भिवंडी 0,00 mere) 
करणे ता.भिवंडी, जि.ठाणे. 
४ | एकुण ठाणे जिल्हा ५०.०० ४५.०० 
जिल्हा गोंदिया 
अ. सुरतोली येथे रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. २१० २०.०० १६.०० 
२ | निंबटोला ओवारा रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. १०२ २५.०० २०.०० 
३ | लोहारा सावली रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. २६७ २०.०० १६.०० 
४ ।तवशीतेखापरा रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. १४१ २०.०० १६.०० 
५ | प्रजिमा ते हलबीटोला रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. ३१८ २०.०० १६.०० 
६ । कन्हारपाईली ते प्रजिमा रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. ७६ २०.०० १६.०० 
७ । चिखली मेढकी रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. ५ २०.०० १६.०० 
८ | पाटीलटोला खुरर्सीपार रस्ता दुरुस्त करणे ग्रामा. ६७ २०.०० १६.०० 
पाटीलटोला खुरर्सीपारटोला रस्ता दुरुस्त करणे 
९ २०.०० १६.०० 
ग्रामा.१३३ 
| 90 ० | भजेपार ते कुलरभट्टी रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. १६६ २०.०० १६.०० 
डि १ | पिपरटोला ते घनसुआ रस्ता दुरुस्त करणे, ग्रामा. ८२ २०.०० १६.०० 
१२ | बिजेपार ते कुल्लरभटी रस्ता सुधारणा करणे १५.०० १२.०० 
१२ एकूण २४०.०० १९२.०० 
४७ | एकुण एकत्रित ८५७.०० ६१०.८२ 
RAVINDRA 02 लका. 


AUTE 


69९2594108, 
pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 

serial INumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F20D25 
ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 

Date: 2022.03.21 13:09:19 +05'30' 


